महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका 
१९८४ मधील परिशिष्ठ ४२ खालील वित्तीय 
अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ३०/०८/२०१९ 


वाचा :- झासन निर्णय क्र.विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमा.२ दि.२७ ऑगस्ट २०१९ 


शासन शुध्दीपत्र :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील क्र.१ व २ मधील वाक्य खालीलप्रमाणे वाचावे. 


च्या ऐवजी असे वाचावे 
१. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रु.३० | सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील 
कोटी ते १०० कोटीपर्यंतच्या निविदा रु.३० कोटी ते २५० कोटीपर्यंतच्या निविदा 
२. कार्यकारी अभियंता यांना प्रति प्रकरण रु. कार्यकारी अभियंता यांना प्रति प्रकरण 
५०.०० लक्षपर्यंत रु. १०० लक्षपर्यंत 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणकीय सांकेतांक क्र. २०१९०८३०११४९५२७४१८ असा असून 
सदरचा Brea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


signe 
G f Maharasht Public Work: 
Chandrashekhat 00 ीची 
2.5.4.20=2¢8893d1513ab2ea4a7f8c61 2a31ac748bd05ab00 
fd5e22f2d25c9872e36d29, 
Aff7 0aB9bfc945ec5e481b972d568094 


Prabhakar Joshi णि विनी 


(चंद्रहोखर जोशी) 
सचिव (रस्ते) 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव/मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 
२. मा.मंत्री (सा.बां)/मा.मंत्री (ग्रामविकास व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
३. अ.मु.स (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अ.मु.स (सा.बा)/सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
५. अ.मु.स., नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
qo. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. सर्व मुख्य अभियंते, सा.बां.प्रा.विभाग व (विद्युत) विभाग 
१२. सर्व अधीक्षक अभियंते, सा.बां.मंडळ व (विद्युत) मंडळ 
१३. सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
१४.निवडनस्ती (इमारती-२ कार्यासन) 


